सहायक धर्मादाय आयुकत , पालघर यांना 
कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१४/४०४/प्र.क्र.७३/का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २०.९.२०१९. 


वाचा - 
शासन निर्णय ,समक्रमांक,दिनांक २२ऑक्टोबर, २०१८. 
२ धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. आस्था/)00/४३०२/१९, 
दिनांक २९ऑगस्ट,२०१९. 
३ धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४५६२/२०१९, 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९. 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर 
जिल्हयाकरीता धर्मादाय कार्यालय स्थापन करण्यासाठी या विभागाच्या दिनांक२२.१०.२०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मुख्यालय,बृहन्मुंबई व ठाणे या धर्मादाय कार्यालयातून विविध संवर्गातील २४ पदे 
कायमस्वरूपी वर्ग व १ नविन पदनिर्मितीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

संदर्भाधीन अ.क्र. ३ अनुसार पालघर येथिल सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाचे कामकाज 
दिनांक १३.९.२०१९ पासुन सुरू झाले आहे. यास्तव, संदर्भाधीन दिनांक २९ऑगस्ट,२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून सहायक 
धर्मादाय आयुक्‍त ,पालघर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्हयाकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या सार्वजनिक न्यास 
नोंदणी कार्यालयासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम,१९६८ मधीळ नियम क्रमांक १५(३) व १५६ अन्वये 
सहायक धर्मादाय आयुक्‍त ISAS यांना "कार्यालय प्रमुख" तसेच, “आहरण व संवितरण अधिकारी" 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तिय बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील. 
२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग 
एक, अनुक्रमांक तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यास आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण २३१४/४०४/प्र.क्र.9३/का.१ 


पि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२१०९४७३६५३१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Mahendra Shantaram 
Pujari 
Date: 2019.09.23 15:10:29 +05'30' 
(महेंद्र पुजारी) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 

. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव, 

. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्रान्वये) , 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता )-१/२, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर , 
. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुबई (पत्रान्वये), 

. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी पाळघर/ठाणे/बृहन्मुंबई, 

९. 


धर्मादाय सहआयुक्त, बृहन्मुंबई, 


१०.लेखांचालक , धर्मादाय आयुकत कार्यालय, वरळी, मुंबई, 

११.सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, पालघर, 

१२.कक्ष अधिकारी (व्यय-५ / आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.कक्ष अधिकारी का.१५/१७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.निवडनस्ती (का.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


